नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या आरोग्य 
संस्थाकरीता पदनिर्मिती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक, क्रमांकः पदनि २०२०/प्र.क्र.४४ /आरोग्य ३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक रुग्णालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २४ मार्च, २०२१. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पदनि-२०२०/प्र.क्र.४४/ आरोग्य-३, 
दिनांक ०७.०६.२०२१ 


२) आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांचा पत्र क्र.संआसे/कक्ष-७अ/टे-८/पदनिर्मिती शासन निर्णय / 
अंशत बदल/२८७८-७९/२०२१, दि.२९.०७.२०२१. 


शासन शुध्दिपत्रक:- 


वरील अनुक्रमांक १ च्या शासन निर्णयानुसार नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या आरोग्य 


संस्थाकरीता पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामधील २ उपकेंद्राची नावे प्रस्तावित केल्यानुसार 


नसल्याने त्या उपकेद्रांच्या नावांमध्ये बदल करणे आवऱ्यक आहे. त्यामुळे दि.०७.०६.२०२१ च्या शासन 


निर्णयातील पृष्ठ क्र.५ वरील अनुक्रमांक ४५ व ४६ वर उपकेंद्र BRIA ता.बारामती जि.पुणें व उपकेंद्र 


पुर्णेवाडी ता.भोर जि.पुणे या उपकेंद्रांची नावे तक्‍तामधून वगळण्यात येत असून त्या ऐवजी उपकेंद्र 


राबरी ता.भोर जि.पुणे व उपकेंद्र कुर्णेवाडी ता.बारामती जि.पुणे या उपकेंद्राचा नावांचा समावेश 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२४११२०५२३११७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२०/प्र.क्र. ४४/आरोग्य-३ 


प्रत, 


१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
° Kadam Patil 
Ro S h a Nn | DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 
७ Department, postalCode=400032, 
D | Nn e S h st=Maharashtra, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44 
e y ae02d12f2c1313143ad8376755d0e 
Ka d a mM Pa tl | 8151602006, cn=Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
Date: 2022.03.24 14:19:09 +05'30' 


(रो. दि. कदम पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, आरोग्य यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, आरोग्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा.मंत्री,(सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई -२१ 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन,मुंबई. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


. सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 
. सह संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे. 


Ud उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२०/प्र.क्र. ४४/आरोग्य-३ 


१९. सर्व जिल्हा area चिकित्सक. 
२०. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 
२१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


२२. वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय १३/ FY १/आ.पु.क./सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई. 


२३. नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 


२४. उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३अ, आरोग्य ४, सेवा १, 
सेवा २, सेवा ३, सेवा ५, अर्थसंकल्प). 


२५. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन-आरोग्य ३अ, आरोग्य ४, सेवा १, सेवा २, सेवा ३, 
सेवा- ५, अर्थसंकल्प). 
२६. निवड नस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


